वन विभागाची पुनर्रचना - प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक कार्यालयासाठी नवीन पदांची 
निर्मिती या योजनेत्तर योजनेतील पदांना सन 
२०२४-२५ करीता मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :एफडीएम २०२४/प्र.क्र.२१/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२४. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२३/प्र.क्र.२८/फ-२, 
दि.११.१०.२०२३. 
३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.१४(२३-२४)/१९६, दि.२६.०२.२०२४ व ११.०३.२०२४. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४. 


शासन निर्णय :- 

वन विभागाची पुनर्रचना-प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयासाठी नवीन पदांची निर्मिती या योजनेत्तर 
योजनेतील ५ अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये शासनाची मंजूरी देण्यात आली होती. तसेच महसूल व वन 
विभागाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये निश्‍चित केलेल्या आकृतीबंधात या अस्थायी पदाचा समावेश 
आहे. 


२. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. एएफओ-१०१२/ प्र.क्र.२४१/फ-७, दि.२०/१०/२०२१ नुसार 
भावसे (संवर्ग) नियम १९६६ च्या नियम क्र. ४ (२) अन्वये प्रधान मुख्य वन संरक्षक (माहिती, तंत्रज्ञान व 
धोरण ), नागपूर हे पद आस्थगीत ठेवून अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (माहिती, तंत्रज्ञान ब धोरण ), नागपूर 
हे पद तात्पुरत्या स्वरुपात बदल करण्यात आले आहे. 


३. त्याअनुषंगाने पुढील विवरणपत्रातील ५ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील शासन 
निर्णय दि.२१.०२.२०२४ चे अधिन राहून दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


पदसख्या 


१ | अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( तंत्रज्ञान व धोरण) १ 
२ | अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण ) 


उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास) 
po 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२४/प्र.क्र.२१/फ-२ 


४. याबाबत वेतनासाठी होणारा खर्च "प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) ०१ 
वनीकरण, ००१ संचालन वब प्रशासन (०१) (०१) मुख्य वनसंरक्षक (२४०६ ००२२) ०१ वेतन या 
लेखाशोर्षाखाली दर्शविण्यात यावा ब सन २०२४-२५ या वर्षाकरीता मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


५. सदर शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६,/प्र.क्र.०८/२०१६/ आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४ अन्वये 
प्रशासकोय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर 
शासन निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५१६२३५००७१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRADNYA 
PRAMOD MULE 


(प्रज्ञा मुळे) 
कक्ष अधिकारी महसूल ब वन विभाग 
प्रति :- 
१ .प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्‍चिम मुंबई. 
५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) ठाणे/धुळे/कोल्हापूर/पुणे/चंद्रपूर. 
६. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
७.जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे/ कोल्हापूर / धुळे /ठाणे/ चंद्रपूर 
८. नियोजन विभाग(कार्यासन १४५४), मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (व्यय १०/अर्थसं-६), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन,म. व व.वि,.मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


